एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील विकासकास ५०% 
मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये ASE (Lease) व 
'पोटभाडेपट्टा (Sub Lease) या बाबींचा Baraat 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र. : आयडीसी-२०२४/ प्र.क्र.१००/ उ-१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयआयआय/ पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.9६८/ 

उद्योग-२, दि. २२ फेब्रुवारी, २०१३. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीपी२०१३/ प्र.क्र. २६५/उद्योग-२, 
दि. २५ ऑगस्ट, २०१५. 

३) नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस १८१६/ प्र.क्र. ३६८/१५/ २० (४/नवि-१३, 
दि. २६.१२.२०१६ 

४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयडीसी २०१५/ प्र.क्र. ९३/उद्योग-१४, 
दि. २७ डिसेंबर, २०१६ 

५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयडीसी २०१५/ प्र.क्र. ९३/उद्योग-१४, 
दि. २२ जानेवारी, २०१८. 

६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयडीसी २०१८/ प्र.क्र. १३०/उद्योग-१४, 
दि. १६ फेब्रुवारी, २०१८ 

७ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयडीसी २०१८/ प्र.क्र. २४१/उद्योग-१४, 

दि. ८ मार्च, २०१८ 
८) मा. मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय यांचे दि. २०/२/२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राद्वारे खाजगी गुंतवणूकीस चालना मिळून रोजगार निर्मिती होते. तसेच 
उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी भूखंड तसेच आवश्‍यक सोयी सुविधा उपलब्ध होतात. भविष्यात प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष 
कराद्वारे उत्पन्नाचे कायमस्वरुपी स्रोत राज्यास निर्माण होतात. 

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र ॥॥) विकसित करण्यासंदर्भात उद्योग विभागाने दिनांक २७/१२/२०१६ रोजी 
शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. मा.मंत्रीमंडळ मान्यतेने एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र ॥) विकसित करताना 
विकासकांना सोयी सवलती अनुज्ञेय करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक १६/०२/२०१८ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला. विना-अधिसूचित झालेल्या नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र ( NMSEZ) परिसरात 
विकसित होत असलेल्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील विकासकास yo टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत देणेबाबत 
महसूल विभागाने प्रस्ताव सादर केला आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भात उद्योग विभागाच्या दिनांक १६/०२/२०१८ 
च्या शासन निर्णयात सुधारणा करणेबाबत सूचित केले आहे. त्यानुसार एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील विकासकास 
५० % मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये भाडेपट्टा (Lease) या बाबीचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीसी-२०२४/ प्र.क्र.१००/ उ-१४ 


शासन निर्णय:- 


२. 


(अ) एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासकांना सोयी सवलती देण्याबाबत दिनांक १६/०२/२०१८ च्या 
शासन निर्णयानुसार एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या जमिनीवर 
विकासकास ५० टक्के पर्यंत मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात येते. या सदरामध्ये ५० टक्के पर्यंत मुद्रांक शुल्क 
माफीची सवलत भाडेपट्टा (Lease ) व पोटभाडेपट्टा ( Sub Lease) या बाबींचा समावेश करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

(ब) एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राच्या संदर्भात प्रस्तुत ५० % टक्के पर्यंतची मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत 
विकासकास जमिन खरेदी करताना अथवा जमिन भाडेपट्टयावर (Lease ) व पोटभाडेपट्टा ( Sub Lease) 
देताना या दोन्ही पैकी “केवळ एका वेळेस” अनुज्ञेय राहील. 

सदर शासन निर्णय दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाच्या 


अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२२१२३२३४९८१० असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


प्रति: 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609F4 1 f2d36b0ec57da4c71fl 9aa 
f08230a79, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D E G AO N KA R serialNumber=56CF8C8577584ADC42F070185C585C41084CC34F668355 
3D21CCACBFA33D4D1F, cn=SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 
Date: 2024.02.22 12:44:07 +05'30' 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई 
११. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१३. संचालक, नगर रचना, पुणे. 

१४. सर्व उप संचालळक/ सहायक संचालक (नगर रचना) 

१५. निवडनस्ती.(उद्योग-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


